दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील सर्वसाधारण 
गट-ब (तांत्रिक गट/प्रशासन गट/कार्यकारी गट 
एकत्रित ) (वेतनश्रेणी रु.९३००-३४८००, ग्रेड पे 
रु.४४००0 या संवर्गातील” अधिकाऱ्यांची 
दि.१/१/२०२० ची स्थिती दर्शविणारी अंतरीम 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक : दुविप्र-२३२०/४०/प्र.क्र.९/पदुम-६. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक - १५ सप्टेंबर, २०२०. 


वाचा :- १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही २०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दि. २१/१०/२०११. 
२) आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र.आदुवि-२०(अ)/२९२०/स.सा.गट-ब/जे.सू./सीआर-४/२०/२४५, 
दि.१८/१/२०२०. 
३) शासनाचे समक्रमांकाचे दि.२६ फेब्रुवारी,२०२० चे परिपत्रक. 
४) आयुक्‍त, दुग्ध विकास कार्यालयाचे पत्र क्र. आदुवि-२०(अ)/२९२०/ ससा. गट-ब/ 
जे.सू./सीआर-४/२०/१६०४, दि.९ जुले,२०२०. 
परिपत्रक :- 
दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील सर्वसाधारण गट-ब (तांत्रिक गट/प्रशासन गट/कार्यकारी 
गट एकत्रित ) (वेतनश्रेणी रु.९३००-३४८००, ग्रेड पे रु.४४०० या संवर्गातील अधिका-यांची 
दि.१/१/२०२० ची स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती अंतरिम ज्येष्ठता सूची संदर्भाधीन क्र.३ च्या शासन 
परिपत्रकान्वये दि.२६/२/२०२० रोजी प्रसारित करण्यात आली होती. त्यानुषंगाने आक्षेप/सूचना प्राप्त 
झालेल्या नसल्याचे आयुकत कार्यालयाने संदर्भाधीन क्र.४, दि.९/७/२०२० च्या पत्रान्वये कळविले 
आहे. 


२. पदोन्नतीचे आरक्षण रद्द करण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिका क्र. 
२७९७/२०१५ वर दि.४.८.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने, मा. सर्वोच्च न्यायालयात 
दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील निर्णय प्रलंबित असून, पदोन्नती 
देण्यासंदर्भात मागदर्शनपर सूचना सामान्य प्रशासन विभागाने दि.२९.१२.२०१७ च्या शासन पत्रान्वये 
प्रसारित केल्या आहेत. त्यानुसार पदोन्नतीच्या कोटयातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात 
यावीत असे नमूद केले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः दुविप्र-२३२०/४०/प्र.क्र.९/पदुम-६. 


३. यास्तव, दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील सर्वसाधारण गट-ब (तांत्रिक गट/प्रशासन 
गट/कार्यकारी गट एकत्रित) (वेतनश्रेणी रु.९३००-३४८००, ग्रेड पे रु.४४००) या संवर्गातील अधिका- 
यांची दिनांक ०१/०१/२०२० ची स्थिती दर्शविणारी अंतरिम ज्येष्ठता सूची शासनाच्या अधिकृत 
संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


४. सदर ज्येष्ठतासूची मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केलेल्या रिट याचिका 
क्र.२७९७/२०१५ तसेच संलग्न व इतर न्यायालयीन प्रकरणामध्ये झालेल्या अंतिम निर्णयाच्या विरुध्द 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या 
निर्णयाच्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अंतिम 
ज्येष्ठता सूची निर्गमित करण्यात येईल 


प. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७//५/.तीक्लीघा85॥0॥॥0.90/.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२००९१५१५३५३४४१०१ 
असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Sudam Eknath (४०५५०००५०० 


al १0: lal htra, 
2.5.4.20=257966df2620df1403d350238025 1 9a4fbdcfcd894791eba4 
‘1c2aef2b4c4b975, 


serialNumber=7b57fee59f0e7 101b822a49c72629c2 1bf9b4dcObde1 
‘al h a e 36817ee19b6b347e77f4, cn=Sudam Eknath Andhale 
Date: 2020.09.15 15:38:57 +05'30' 


(सु.ए.आंधळे) 
सोबत:- अंतरीम ज्येष्ठतासूची शासनाचे अवर सचिव 


प्रति, 
१) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, वरळी, मुंबई-१८ (५ प्रती) 
२) महाव्यवस्थापक, बृहन्मुंबई दुध योजना, वरळी , मुंबई -४०००१८ 
३) सर्व प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, (व्दारा: आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, 
मुंबई- १८) 
४) सर्व संबंधित अधिकारी, (व्दारा:-आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य मुंबई) 
५) निवड नस्ती. 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः दुविप्र-२३२०/४०/प्र.क्र.९/पदुम-६. 


दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील सर्वसाधारण गट-ब (तांत्रिक गट/ प्रशासन गट/ कार्यकारी गट एकत्रित ) (वेतनश्रेणी रु.९३००-३४८०० ग्रेड पे रु.४४००/- 
सुधारीत एस-१५: ४१८००- १३२३००) संवर्गामधील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२० रोजीचे एकत्रित ज्येष्ठता सूचीचे प्रारुप 


अ. 'ज्ये। अधिकाऱ्यांचे नाव प्रवर्ग जन्मदिनांक नियुक्‍ती नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ठता दिनांक / सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक अभिप्राय 
क्र. .क्‌ (नियुक्‍ती नंतर दिनांक (सरळसेवेने/ मर्यादित । ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक अर्हता 
र. प्रवर्ग बदलला विभागीय परिच्छेद नियुक्‍त दिनांक 
असल्यास उमेदवाराचा गुणवत्ता क्र. 
त्याचा दिनांक) व परिक्षेचे वर्ष) 
q | 2 3 ४ षु & 9 ८ ९ १० ११ 
१ १  श्री.एस.पी.प्रभू खुला १८.०५.१९६२ ०१/०१/८६ ।गट-बचा दर्जा मिळाल्याने ०१/०१/८६ ३१.०५.२०२० [एमएससी कृषि अधिकारी यांना 
कृषि अधिकारी (कृषि) दि१.१.१९८६ पासून गट-ब चा 
यांना दि१.१.१९८६ दर्जा दिल्याने तांत्रिक गट-ब 
पासून गट-ब चा संवर्गात समावेश. सर्वसाधारण 
दर्जा दिल्याने गट-अ(कनिष्ठ) संवर्गात 
दि.१०.१०.२०१६ चे आदेशान्वये 
पदोन्नती 
२ २ श्री.एस.डी.खाडे भ.ज.(ड) ०१/०६/५८ ।०१/०१/८६ ।गट-बचा दर्जा मिळाल्याने ०१/०१/८६ ३१.०५.२०१६ एमएससी कृषि अधिकारी यांना 
कृषि अधिकारी (कृषि) दि१.१.१९८६ पासून गट-बचा 
यांना दि१.१.१९८६ दर्जा दिल्याने तांत्रिक गट-ब 
पासून गट-बचा संवर्गात समावेश. 
दर्जा दिल्याने सेवानिवृत्त अधिकारी 
३ |3 श्रीम.एन.जे.ठवकर ANTS) २८.०९.१९५९ |0§/03/9§ ।पदोन्नतीने ०६/०३/०६ ३०.०९.२०१७ एमएससी तांत्रिक गट-ब मध्ये पदोन्नती 
(अणुजीव) ।कोटयातील पदावर 
म.लो.आ.च्या मान्यतेच्या अधिन 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः दुविप्र-२३२०/४०/प्र.क्र.९/पदुम-६. 


राहून पदोन्नती. सर्वसाधारण 
गट-अ(कनिष्ठ) संवर्गात 
दि.१०.१०.२०१६ चे आदेशान्वये 
पदोन्नती. सेवानिवृत्त अधिकारी 


४ ४ 'श्री.जी.आर.गायकवा अ.जाती ०१/०६/५८ ।१२/०१/०९ Wala १२/०१/०९ ३१.०५.२०१६ बीए, प्रशासन गट-ब मध्ये पदोन्नती 
ड एलएलबी, 'कोटयातील पदावर म.लो.आ. 
एमए, व  ।च्या मान्यतेच्या अधिन राहून 
एमपीएम ।पदोन्नती. सेवानिवृत्त अधिकारी 
५ (५ श्री.एस.के.मुसनर  ।वि.जा.(ओ ०१/०६/५८ ।१३/०४/०९ । सरळसेवेने गुण क्र.१/  ।१३.०४.२००९ ३१.०५.२०१६ 'आडीडी, तांत्रिक गट-ब , सरळसेवा 
जुले,२००८ एमएससी , नियुक्ती 
डिप्लोमा इन सेवानिवृत्त अधिकारी 
इंडस्ट्रीयल 
सेप्टी 
६ ६ श्री.वाय.आर.नागरे भ.ज.(डो ०४/०५/७७ ।०१/०४/०९ सरळसेवेने गुण क्र.२/ ०१/०४/०९ ३१/०५/३५ बी.टेक तांत्रिक गट-ब , सरळसेवा 
जुलै,२००८ (डी.टी) नियुक्‍ती 
सर्वसाधारण गट-अ(कनिष्ठ) 
संवर्गात दि.१०.१०.२०१६ चे 
आदेशान्वये पदोन्नती. 
७ ।७ श्री.आर.एस.अहिरे ।अ.जाती ०१/०६/६२ 23.08.2008 सरळसेवेने गुण क्र३/  २३.०४.२००९ 39.04.2020 आयडीडी. तांत्रिक गट-ब , सरळसेवा 
जुलै,२००८ (डी.टी) नियुक्‍ती 


सर्वसाधारण गट-अ(कनिष्ठ) 
संवर्गात दि.१०.१०.२०१६ चे 
आदेशान्वये पदोन्नती. 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः दुविप्र-२३२०/४०/प्र.क्र.९/पदुम-६. 


८ ।८  श्री.पी.के.आवटे इ.मा.व. ३०.१२.१९७३ ।१४.०६.२०१० सरळसेवेने गुण H.8/  १४.०६.२०१० 39.92.2039 बीएससी, तांत्रिक गट-ब , सरळसेवा 
जुलै,२००८ (अँग्री) नियुक्‍ती 
जीडीसी अँड सर्वसाधारण गट-अ(कनिष्ठ) 
ए. संवर्गात दि.१०.१०.२०१६ चे 
आदेशान्वये पदोन्नती. 

९ ।९ श्री.आर.बी.मते इ.मा.व. २४.०१.१९७८ ।२२.०४.२००९ सरळसेवेने गुण क्र.८/  २२.०४.२००९ ३१.०१.२०३६ बी.टेक तांत्रिक गट-ब , सरळसेवा 

जुले,२००८ (डी.टी) नियुक्‍ती 
सर्वसाधारण गट-अ(कनिष्ठ) 
संवर्गात दि.१०.१०.२०१६ चे 
आदेशान्वये पदोन्नती. 

१० ।१० श्री.एस.बी.जांभुळे  इ.मा.व. ०२/०२/७८ ।०६/०४/०९ सरळसेवेने गुण क्र.११/ ।०६/०४/०९ २९.०२.२०३६ बी.टेक तांत्रिक गट-ब , सरळसेवा 

जुलै,२००८ (डी.टी) नियुक्ती, 
सर्वसाधारण गट-अ(कनिष्ठ) 
संवर्गात दि.१०.१०.२०१६ चे 
आदेशान्वये पदोन्नती. 

११ ११ श्री.एस.एल.नवले  अ.जाती ०५/०६/७७ 22.08.2008 सरळसेवेने गुण क्र.१२/ २२.०४.२००९ ३०.०६.२०३५ बी.टेक तांत्रिक गट-ब , सरळसेवा 

जुलै,२००८ (डी.टी.) नियुक्‍ती 
सर्वसाधारण गट-अ(कनिष्ठ) 
संवर्गात दि.१०.१०.२०१६ चे 
आदेशान्वये पदोन्नती. 

१२ ।१२ श्री.आर.डी.चव्हाण ।ववि.जा.(अ) ०९/०१/६० |।१७.०८.२०१० पदोन्नतीने १७.०८.२०१० ३१.०१.२०१८ बी.ए. प्रशासन गट-ब मध्ये म.लो.आ. 
च्या मान्यतेच्या अधिन राहून 
पदोन्नती. सर्वसाधारण गट- 
अ(कनिष्ठ) संवर्गात 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः दुविप्र-२३२०/४०/प्र.क्र.९/पदुम-६. 


दि.१०.१०.२०१६ चे आदेशान्वये 
पदोन्नती. सेवानिवृत्त 
१३ ।१३ श्री.जी.पी.सोनोने  अ.जाती ०४/०८/७४ ।१८.०६.२०१२ सरळसेवेने गुण क्र.१/  ।१८.०६.२०१२ ३१.०८.२०३३ बी.टेक प्रशासन गट-ब , सरळसेवा 
ऑगस्ट,२०११ (डीटी)/ नियुक्ती 
एमबीए सर्वसाधारण गट-अ(कनिष्ठ) 
संवर्गात दि.३०.६.२०१८ चे 
आदेशान्वये पदोन्नती. 
१४ १४ श्री.ए.बी.पुराळे इ.मा.व. ०९/१२/७८ ।०४/०६/१२ सरळसेवेने गुण क्र.२/  ०४/०६/१२ ३१.१२.२०३६ बी.टेक प्रशासन गट-ब , सरळसेवा 
ऑगस्ट,२०११ (डीटी) नियुक्‍ती 
सर्वसाधारण गट-अ(कनिष्ठ) 
संवर्गात दि.३०.६.२०१८ चे 
आदेशान्वये पदोन्नती. 
१५ ।१५ | श्रीमती एम.आर.हराळ खुला १५.१०.१९८३ | 2G.99.2092 'सरळसेवेने गुण क्र.४/  २६.११.२०१२ 39.90.2089 बी.टेक प्रशासन गट-ब , सरळसेवा 
ऑगस्ट,२०११ (डी.टी) ।नियुक्ती 
एमबीए सर्वसाधारण गट-अ(कनिष्ठ) 
संवर्गात दि.३०.६.२०१८ चे 
आदेशान्वये पदोन्नती. 
१६ १६ |श्री.आर.एस.सकुंदरवा खुला २७.११.१९५९ ।१०/०८/१६ 'पदोन्नती १०/०८/१६ ३०.११.२०१७ बीएससी, कार्यकारी गट-ब मध्ये पदोन्नती 
र॒ कृषि कोटयातील पदावर म.लो.आ. 
च्या मान्यतेच्या अधिन राहून 
पदोन्नती. सेवानिवृत्त अधिकारी 
१७ १७ श्री.डी.आर.शिंदे खुला ०५/०९/६० |।०१/१२/१६ पदोन्नती २४/११/१६ ३०.०९.२०१८ बीएससी तांत्रिक गट-ब मध्ये पदोन्नती 
कोटयातील पदावर म.लो.आ. 
च्या मान्यतेच्या अधिन राहून 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः दुविप्र-२३२०/४०/प्र.क्र.९/पदुम-६. 


पदोन्नती. सेवानिवृत्त अधिकारी 
१८ १८ श्री.व्ही.बी.राऊत इमाव ०१/०५/५९ |।०१/१२/१६ पदोन्नती २४/११/१६ ३०.०४.२०१७ बीएससी वरीलप्रमाणे 
(रसा. सेवानिवृत्त अधिकारी 
१९ १९ श्री.ए.ए.मोहिते भ.ज.(बो ०१/०६/५९ ।२५.११.२०१६ पदोन्नती २४/११/१६ ३१.०५.२०१७ बीएससी. तांत्रिक गट-ब मध्ये पदोन्नती 
कोटयातील पदावर म.लो.आ. 
च्या मान्यतेच्या अधिन राहून 
पदोन्नती. सेवानिवृत्त अधिकारी 
२० ।२० श्री.एस.व्ही.कोडग खुला १५.०७.१९६४ ।०८/१२/१६ ।पदोन्नती २४/११/१६ ३१.०७.२०२२ बीएससी. तांत्रिक गट-ब मध्ये पदोन्नती 
अणु कोटयातील पदावर म.लो.आ. 
च्या मान्यतेच्या अधिन राहून 
पदोन्नती. 
२१ ।२१ श्री.एस.बी.दुधाने इमाव २८.०५.१९६० ।०५/१२/१६ पदोन्नती २४/११/१६ ३१.०५.२०१८ एमएससी तांत्रिक गट-ब मध्ये पदोन्नती 
अणु कोटयातील पदावर म.लो.आ. 
च्या मान्यतेच्या अधिन राहून 
पदोन्नती. सेवानिवृत्त अधिकारी 
२२ २२ श्री.सी.आर म्हेत्रे खुला ११/०४/५९ ।२५.११.२०१६ पदोन्नती २४/११/१६ ३०.०४.२०१७ |आयडीडी वरीलप्रमाणे 
सेवानिवृत्त अधिकारी 
२३ ।२३ श्री.व्ही.एम.नारखेडे इमाव १५.०३.१९६२ 26.92.2098 पदोन्नती २४/११/१६ ३१.०३.२०२० एमएससी तांत्रिक गट-ब मध्ये पदोन्नती 
कृषि कोटयातील पदावर 
म.लो.आ.च्या मान्यतेच्या अधिन 
राहून पदोन्नती. 
२४ २४ श्री.आर.के.खैरनार अ.जाती २१.०५.१९५९ ।२४.११.२०१६ पदोन्नती २४/११/१६ ३१.०५.२०१७ आयडीडी ।वरीलप्रमाणे 
सेवानिवृत्त अधिकारी 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः दुविप्र-२३२०/४०/प्र.क्र.९/पदुम-६. 


२५ २५ श्री.पी.व्ही.आरमोरीक 'वि.मा.प्र. ०१/०६/६१ ।०१/१२/१६ ।पदोन्नती २५/११/१६ ३१.०५.१९१९ आयडीडी तांत्रिक गट-ब मध्ये पदोन्नती 
र Heads पदावर 
म.लो.आ.च्या मान्यतेच्या अधिन 
राहून पदोन्नती. सेवानिवृत्त 
अधिकारी 
२६ २६ श्री.एस.व्ही.कांबळे  अ.जाती २१.०१.१९६१ ।०१/१२/१६ ।पदोन्नती २५/११/१६ ३१.०१.१९१९ बीएससी तांत्रिक गट-ब मध्ये पदोन्नती 
कोटयातीळल पदावर म.लो.आ. 
च्या मान्यतेच्या अधिन राहून 
पदोन्नती. सेवानिवृत्त अधिकारी 

२७ २७ |श्री.आर.एस.जाधव अ.जाती २५.०६.१९६३ ०८/१२/१६ ।पदोन्नती २५/११/१६ ३०.०६.२०२१ आयडीडी तांत्रिक गट-ब मध्ये पदोन्नती 

कोटयातीळल पदावर म.लो.आ. 
च्या मान्यतेच्या अधिन राहून 
पदोन्नती. 

२८ २८ श्री.डी.एम.बारमासे अ.जाती ३०.१२.२०६० |09/92/9§ ।पदोन्नती २५/११/१६ ३१.१२.२०१८ 'आयडीडी, तांत्रिक गट-ब मध्ये पदोन्नती 
बीए, कोटयातील पदावर म.लो.आ. 
डीबीएम, ।च्या मान्यतेच्या अधिन राहून 
एलएलबी, ।पदोन्नती. सेवानिवृत्त अधिकारी 
एमए,(लोक 
प्रशासन व 
अर्थशास्त्र) 

२९ २९ श्री.सी.पी.राऊत अ.जाती ०१/०६/५९ 09/92/9§ ।पदोन्नती २५/११/१६ ३१.०५.२०१७ आयडीडी तांत्रिक गट-ब मध्ये पदोन्नती 


कोटयातील पदावर 
म.लो.आ.च्या मान्यतेच्या अधिन 
राहून पदोन्नती. 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः दुविप्र-२३२०/४०/प्र.क्र.९/पदुम-६. 


सेवानिवृत्त अधिकारी 
३० ३० श्री.एम.बी.तेलंग अ.जाती 09/03/g0 ।०६/१२/१६ पदोन्नती २५/११/१६ २८.०२.२०१८ ।आयडीडी ।वरीलप्रमाणे 
३१ ३१ श्री.ए.ए.शिरसाठ अ.जाती ०१/०६/६१ ।०७/१२/१६ पदोन्नती २५/११/१६ 39.04.2098 आयडीडी वरीलप्रमाणे 
३२ (32 श्री.बी.जी.महाले अ.जमाती २९.११.१९६२ ।१३.१२.२०१६ पदोन्नती २५/११/१६ 30.99.2020 'बीएससी तांत्रिक गट-ब मध्ये पदोन्नती 
कोटयातील पदावर म.लो.आ. 
च्या मान्यतेच्या अधिन राहून 
पदोन्नती. 
३३ ३२३ श्री.डी.आर.ढोके अ.जाती २२.१०.१९६१ |09/92/9 पदोन्नती २५/११/१६ 39.90.2098 बीएससी, तांत्रिक गट-ब मध्ये पदोन्नती 
आयडीडी 'कोटयातील पदावर म.ळो.आ. 
च्या मान्यतेच्या अधिन राहून 
पदोन्नती. सेवानिवृत्त अधिकारी 
३४ 38 श्री.एस.ए.बोकील खुला १९.११.१९५८ ।२८.११.२०१६ पदोन्नती २५/११/१६ ३०.११.२०१६ बीएससी, वरीलप्रमाणे 
रसायन सेवानिवृत्त अधिकारी 
३५ ३५ श्री.एस.सी.पाखले = faa. ०६/१२/६१ ।०८/१२/१६ पदोन्नती २५/११/१६ ३१.१२.२०१९ | आयडीडी तांत्रिक गट-ब मध्ये पदोन्नती 
कोटयातील पदावर म.लो.आ. 
च्या मान्यतेच्या अधिन राहून 
पदोन्नती. सेवानिवृत्त अधिकारी 
३६ । ३६ श्रीम.के.के.जायभाय [ATS १५.०७.१९६० ।२५.११.२०१६ पदोन्नती २५/११/१६ ३१.०७.२०१८ ।आयडीडी वरीलप्रमाणे 
३७ ३७ श्री.पी.डी.येडगे भ.ज.(क) ०१/०६/६१ ।०१/१२/१६ ।पदोन्नती ०१/१२/१६ ३१.०५.२०१९ आयडीडी वरीलप्रमाणे 
३८ ३८ श्री.आर.के.राजपुत वि.जा.(अ) १३.०४.१९६७ ।०१/१२/१६ ।पदोन्नती ०१/१२/१६ ३०.०४.२०२५ डीप्लोमा इन तांत्रिक गट-ब मध्ये पदोन्नती 
डेअरी कोटयातील पदावर म.लो.आ. 
टेक्नॉलॉजी | aT मान्यतेच्या अधिन राहून 
पदोन्नती. 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः दुविप्र-२३२०/४०/प्र.क्र.९/पदुम-६. 


श्री.डब्ल्यू.जी.वनकर ।अ.जाती ०४/०६/६१ |।२३/०६/१७ पदोन्नती २३/०६/१७ ३०/०६/१९ बी.कॉम, प्रशासन गट-ब मध्ये दि. 
oS  ।६.६.२०१७ रोजी पदोन्नती 
अन्ड ए कोटयातील पदावर 
म.लो.आ.च्या मान्यतेच्या अधिन 
राहून पदोन्नती, सेवानिवृत्त 
श्री.के.सी.थोरात वि.मा.प्र. २५/०५/६० ।२७/०६/१७ ।पदोन्नती २७/०६/१७ ३१/०५/१८ बी.कॉम प्रशासन गट-ब मध्ये दि. 
६.६.२०१७ रोजी पदोन्नती 
कोटयातील पदावर 
म.लो.आ.च्या मान्यतेच्या अधिन 
राहून पदोन्नती , सेवानिवृत्त 
श्री.पी.टी.जाधव वि.जा.(अ) ०९/०१/६० ।२२/०६/१७ ।पदोन्नती २२/०६/१७ ३१/०१/१८ बी.कॉम, प्रशासन गट-ब मध्ये दि. 
जीडीसी  ।६.६.२०१७ रोजी पदोन्नती 
अन्ड ए कोटयातील पदावर 
म.लो.आ.च्या मान्यतेच्या अधिन 
राहून पदोन्नती , सेवानिवृत्त 
२ श्री.डी.आर.ळलाखे भ.ज.(क) २०/०८/६४ ।०३/०७/१७ ।पदोन्नती ०३/०७/१७ ३०/०८/२२ डीडी(डीटी), तांत्रिक गट-ब मध्ये दि. 
बीए २३.११.२०१६ रोजी पदोन्नती 


कोटयातील पदावर 
म.लो.आ..च्या मान्यतेच्या अधिन 
राहून पदोन्नती 


पृष्ठ १० पैकी १० 


